जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथील विविध 
इमारतींची दुरुस्ती व बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.५९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २८ मार्च, २०२३. 


वाचा:- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक आआसे/कक्ष-३/टे.६/ 
जिरुउ.बादविविधकामे/१६७८-८० /२३, दि.२२.०२.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथील विविध इमारतींची दुरुस्ती व बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याकरीता प्रस्ताव आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाने सादर केला आहे. जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथील विविध इमारतींची दुरुस्ती व 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता बांधकाम प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथील विविध इमारतींची दुरुस्ती व बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता बांधकामास, सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु. ७७४.८८लक्ष 
इतक्या अंदाजपत्रकास खालील अटी अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे:- 
अटीव शर्ती - 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तु विशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४ सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्यानिविदा सूचना 
प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

७) प्रस्तावित इमारत उप जिल्हा रुग्णालय असून, त्याचे क्षेत्रफळ ७००४.१३ चौ.मी.असून बांधकामाचा दर 
२६०००/चौ.मी.आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.५९/ आरोग्य-४ 


८) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा 
करण्याच्या ACTA अधीन राहून अंदाजित रु. ३३.९२ कोटी इतक्या किंमतीस सहमती दर्शविण्यात येत 
आहे. 
3. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (१)-इमारती, (०१) (अ ) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-इमारती (००) (०१) (४२१० ००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात 
यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अ.सं. क्र.२७/२०२२/इमा-२, दिनांक १८.०२.२०२२ 
अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीने 
दिनांक ०३.०३.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या ana. क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१६०४३७४३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने SUNIL ॥ 1:01. 


MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
stalCode=400032, st=Maharashi 


ए 7 
2.5.4,20=1675ab906bc1 ceaccfb« seb 
b1af88bab8226074b0ac8613e6304e94f27 


udonym=14331574F32E5B1EABF043B 
D58C8BB9583792511 


serialNumber=! 902164C64C3FBA37F940B9 

E5A180D28DD1440382E63E7302ASE29F4 

1123A9B06, cn=SUNIL VITTHAL UKIRADE 
tte: 2023.03.28 15:15:21 +05'30" 


(सु.वि.उकिरडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य भवन, मुंबई. 
३. संचालक,आरोग्य सेवा-२,पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन), पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ मंडळ लातूर , लातूर 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 
१०. निवडनस्ती( आरोग्य-४) 


री ME OF WORK:- Repairs to 180 Bed Ward building in Civil Hospital, Osmanabad 

§ 

e RECAPTULATION SHEET 

ah Description Amount 
Rs. 48,314,125.00 


न 1 Cost of Work Portion 
Rs. 18% 8,696,543.00 


“2 Add for GST 18% 
pod oc 
Rs. 05% 24457400 4423) 42-00 


° 


; 3 Add Labour insurance 0.50% 


: 4 Add Contengencies 2% on Wok Portion Rs. 2% 966,283.00 
9 192>>० shee pehtestion 
5 Add Centage Charges 5% on Wok Portion Rs. 5% 2,415,706.00 
- 6 Add Computerization Charges 2% on Wok Portion Rs. 2% 966,283.00 
7 Add 5 % for Prize Escalation on Wok Portion Rs. 5% 2,415,706.00 - 
8 Royalty Charges And Q.C Charges Rs. 83,096.00 


—OOOO 
Total Cost Of Work= —_ -64,099:343-0- 6 43,40881-00 


Say 643$44-60-Lakh 
र 4, ‘ च 


Sub divisién \Enginect 


हळ Sectional ineer 
: P.W.Sub division No 1, P.W.Sub divisional No 1 
Osmanabad. Ostmanabad 


fie 
it vision. Osmanat 


“a « 
aw Qty,” डु २१४५७ ५-० अते 


केळकर Hospital. 00433: 379583980१. 


न्य Words_ ९५९ (&७९ 


Am Thay ९५0५ 
es, 
१५५६५ LO 


७००५०५ 


LR. FF. 2/3 >! 


Name of Work :- Construction of Retaining Wall Behind 
Ware House In Civil Hospital Premises At Osmanabad. 


GENERAL ABSTRACT 
1. PartA) COST OF WORK Rs. 4625568.00 
2. Part B) Royalty+ Tests Rs. 84517.00 


बन 
C) Total Cost For 7.5. 4710085.06 


3. ADD 18% FOR GST on Part A Rs. 832602.00 

4. ADD oka, For Insurance on Part A Rs. —23428-66- 4 ELSE 00 
5. ADD 10% For Price Escalation Rs. 471009.00 

6. ADD4% Contingency Rs. 188403.00 


€2422¢¢. 65 
Total Rs. 0 


Say Rs. 62.25 Lakh. 


4 ३ fre 
ecttonaNengineer, PW Sane Enginéer, 2 
P.W. Sub-Division No.1, P.W. Sub-Division No.1, _EX ae ive 

Osmanabad. Osmanabad. P W.Division, Osmanab: 


- Da ह. ae 


7, टू 
General Hospital O-m anshad ( ae 


\ Ran a ed 


| Chief Engineer 
P.W, Region, Aurangahad, 


॥ eye. “at” 


rm aes 


Name of Work :- Consiruction of Retaining Wall Behind 
Opthalmic Ward In Civil Hospital Premises At Osmanabad 


GENERAL ABSTRACT 


1. PartA) COST OF WORK 


2. Part B) Royalty+ 1855 


८) Total Cost For T.S. 


ADD 18% FOR GST on Part A 
1& 


4. ADD 0६७% For Insurance on Part A 
5. ADD 14 0% For Price Escalation 


6. ADD 4% Contingency 


Section ineer 
P.W Sub-Division No.1 
Osmanabad 


Rs. 


Rs. 


Rs. 
Rs. 
Rs. 


Rs. 


Total Rs. 


Say Rs. 


Sub Diba Enis En \ 


on No.1 
Osmanabad 


Sub-D 


5139564.00 
92317.00 
_—_— 
5231881.00 
925122.00 
2569800 439 6.c0 
523188.00 


2092 75.00 
oo S COD 
6 | 440 S64. 
~6915164 99 — 
७9-16 Lakh. 
69°4o 


fen 


Mic ae 
ei niles eee 


Chiat Zngineay 
PY. Region Aurangshad 


eet 
PW Division Qe, nah. 


